आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 

२०२२-२३ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 

उन्नती योजना- बियाणे व लागवड 

साहित्यावरील उप अभियान 

योजनेकरीता निधी वितरण. 

लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा - २४०१ ए ६२८) 
(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ६३७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १३ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र क्र. 40-919/2020-SD VI, Dt.09.90.2022. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.योजना-३३२२/प्र.क्र. १५९/कार्या-१ अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्यावरील उपअभियान या 


योजनेकरीता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.११६.९४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.७७.९६ असा एकूण 


रु.१९४.९० लाख इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कृषी विभागाकडून संदर्भाधीन 


क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 


उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधीमधून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष, २४०१ कृषी उन्नती योजना - बियाणे व लागवड साहित्यावरील उप अभियान या योजनेचा केंद्र 


हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१ए६२८) रु.११६.९४ लाख व BAST राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१ए६३७) 


रु.७७.९६ लाख असा एकूण रु.१९४.९० लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 


अर्थसंकल्पित निधीमधून खाळीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ या शासन 
केंद्र / राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीत । निर्णयाद्वारे वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिक अ 2 3 ae षु 
कृषी उन्नती २४०१ ए ६२८ 
योजना - बियाणे व | केंद्र हिस्सा ३३, Tae 33 
लागवड (६०%) अर्थसहाय्य 
साहित्यावरील उप | २४०१ ए ६३७ 
अभियान योजना राज्य हिस्सा ५००.०० ७७.९६ 
(४० %) 
एकूण १७००,०० १९४.९० 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१९४.९० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी AAW लाख नव्वद हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या हासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्याना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.७/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१८२५३९४१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने वि] गा. 
KIRAN 1-0 


harasht 
b1 9F123ba59448c0926a91296205b9a8746 


Ey 
3f83 1a2beea0beSch: 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E72 


ialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728255AS5EB 


OAODD495EF82F98993 1088637D821 1C0, cn=KIRi 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2022.12.13 17:35:44 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त ( कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


